कारागृह विभागातील अधीक्षक जिल्हा 
कारागृह वर्ग-१ संवर्गाची दिनांक 
०१.०१.२०१४ व दिनांक ०१.०१.२०१५ 
ची अंतिम जेष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: जेएलई-१११५/प्र.क्र.३९९/तुरुंग-१ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १० मे, २०१६ 


संदर्भ: शासन परिपत्रक समक्रमांक दिनांक ३१.१२.२०१५. 


- परिपत्रक - 


कारागृह विभागातील अधीक्षक जिल्हा कारागृह वर्ग-१ संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१४ व 
दिनांक ०१.०१.२०१५ ची तात्पुरती सामायिक जेष्ठतासूची संदर्भाधीन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द 
करण्यात आली होती. त्यावर सदर जेष्ठतासूचीवर कारागृह महानिरीक्षणालयामार्फत प्राप्त झालेले 
आक्षेप, हरकती व त्रुटी विचारात घेऊन अधीक्षक जिल्हा कारागृह वर्ग-१ या संवर्गाची 
दिनांक ०१.०१.२०१४ व दिनांक 09.09.2094 रोजीची सामायिक जेष्ठतासूची आता अंतीम 
करण्यात येत असून ती या परिपत्रकासोबत जोडली आहे. 


२. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०५१०१६१२२३८८२९ असा 
आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Manohar Bandpatte 


DN: c=IN, o=Government Of 

a Nn O h a i Maharashtra, ou=Desk Officer, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=bb7b9a28cd6d8e2b 1fa8f6 


0d210258464e6ece204d02617fbb7ed6b 
a al p ) a e e3db6752c, cn=Manohar Bandpatte 
Date: 2016.05.10 16:15:31 +05'30' 


(म.रा.बंदपट्धे ) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत: 
१) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
२) निवडनस्ती कार्यासन तुरुंग-१. 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्रमांक: जेएलई-१११५/प्र.क्र.३९९/तुरुंग-१ दिनांक १० मे, २०१६चे जोडपत्र- परिशिष्ट- अ 
अधीक्षक जिल्हा कारागृह वर्ग-१ यांची दिनांक ०१.०१.२०१४ व दिनांक ०१.०१.२०१५ रोजीची अंतरीम सेवाजेष्ठतासूची (वेतनश्रेणी-रु.१५६००-३९१०० ग्रेड वेतन ६६००) 


अ. | जेष्ठता नाव प्रवर्ग जन्मतारीख प्रथम नियुक्तीचा | नियुक्तीचा मार्ग | जेष्ठता दिनांक/ | सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक महाराष्ट्र अभिप्राय 
क्र. । क्रमांक (नियुक्‍तीनंतर व या पदावरील | (सरळसेवेने/मर्या | जेष्ठतेचा मानीव दिनांक अहता लोकसेवा 
प्रवर्ग बदलला नेमणूकीचा दिनांक | दीत विभागीय दिनांक आयोगाची 
असल्यास त्याचा परिक्षेव्दारे नियुक्‍त परीक्षा उत्तीर्ण 
दिनांक) उमेदवारांचा दिनांक 
गुणवत्ता क्रमांक 
ब परिक्षेचे बर्ष ) 
१ र ३ 4 ष्‌ द ७ ८ ९ Ro ३4 ३4 
१ |१ श्री.भा.म.भोसले | जोशी २६.०१.१९६८ १४.०५.१९९७ | ससोन/मलोआ/ । १९.०३.२००५ ३१.०१.२०२६ | एम.ए. २७.०४. मुंबई 
भ.ज.(ब) १९.०३.२००५ अधी. जि.का.वर्ग- (THUS =| ९९९८ मध्यवती 
2/ ब्ल्यू) कारागृह 
२ ।२ spars | aire ०१.०७.१९५५ | १३.०५.१९८० तु.अ.श्रेणी-२/  । ०४.०८.२००६ । ३०.०६.२०१३ | बी.ए. म a. 
अ.ज. ०४.०८.२००६ १३.०५.१९८० उपलब्ध नाही. 
३ «| 3 श्री.शे.बो.चवरे | बेलदार ०१.०७.१९५५ २१.०१.१९७६ रक्षक ०३.११.२०१० ३०.०६.२०१३ | एस.एस.सी. ।म पे.नि. 
भ.ज. (ब) ०३.११.२०१० /२१.०१.१९७६ उपलब्ध नाही. 
डड श्री.ब.दा.टिकले | तेली २१.०४.१९५५ । ०१.०६.१९८१ तु.अ.श्रेणी-२/  । २७.११.२००६ ३०.०४.२०१३ | बी.कॉम म पे.नि. 
इ.मा.व. २७.११.२००६ ०१.०६.१९८१ (एल.एल.बी.) | उपलब्ध नाही. 
५ ।५ श्री.श.शि.शेळके | धनगर ०२.०३.१९६४ | १७.०२.१९९२ तु.अ.श्रेणी-२/ २६.०८.२०१४ ३१.०३.२०२२ | बी.कॉम. १४.०५.१९९७ | Ara 
भ.ज.(क) ३१.०३.२०१५ १७.०२.१९९२ खुले 
जिल्हा 
कारागृह 
६ |६ श्री.सु.नि.किंगरे | ब्राम्हण २१.०८.१९५८  । २५.०४.१९८१ | तु.अ.श्रेणी-२/  । २६.०८.२०१४ ३१.०८.२०१६ | ALATA म.लो.आ.प कोल्हापूर 
खुला ३१.०३.२०१५ ०९.०६.१९८६ क्षा उत्तीर्ण आहे | मध्यवती 
किंवा कसे | कारागृह 
याबाबत नोंद 
आढळून येत 
नाही. 
७ ।७ श्री.स.य.कणिक | ब्राम्हण १३.११.१९५६ २५.०४.१९८१ | लिपिक/ २६.०८.२०१४ ३०.११.२०१४ | बी.कॉम. म पे.नि. 
खुला २६.०८.२०१४ २५.०४.१९८१ उपलब्ध नाही. 


८ [८ श्री.सं.रा.जाधब | महार १५.११.१९५७ ०५.१०.१९८७ तु.अ.श्रेणी-२/ २६.०८.२०१४ ३०.११.२०१५ | एम.ए. ११.०४.१९९९ | से.नि. 
अ.जा. २६.०८.२०१९४ ०५.१०.१९८७ 
९ ie श्री.बा.रा.मोरे मांग १५.०९.१९६१ १६.१०.१९८७ तु.अ.श्रेणी-२/  । २६.०८.२०१४ ३०.०९.२०१९ | बी.ए. म.लो.आ. धुळे 
अ.जा. २६.०८.२०१४ १६.१०.१९८७ (एम.एस.ड = | परीक्षा उत्तीर्ण जिल्हा 
ब्ल्यु केल्याची नोंद । कारागृह 
आढळून येत 
नाही. 
१० | १० श्री.अ.स.जगताप | माळी १५.१०.१९६० ०५.९०.१९८७ | तु.अ.श्रेणी-२/ २६.०८.२०१४ ३१.१०.२०१८ | बी.कॉम. म.ला.आ.प मोशी खु 
इ.मा.ब. २६.०८.२०१४ ०५.१०.१९८७ एम.एस.डब्ल्यु | क्षा उत्तीर्ण आहे | जिल्हा 
किंवा wa | कारागृह 
याबाबत नोंद 
आढळून येत 
नाही. 
१९ | १९ श्री.श.वि.आचमे | गवं ०१.०७.१९५७ | ०५.९०.१९८७ | तु.अ.श्रेणी-२/ | २६.०८.२०१४ ३०.०६.२०१५ | बी.ए. म पे.नि. 
saa २६.०८.२०१४ ०५.१०.१९८७ एम.एस.डब्ल्यु | उपलब्ध नाही. 


